आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 
निधी  वितरण.(कार्यक्रम  खर््च- 
मागासवर्गीय कल्याण- लेखाशीर्ष-२२२५ 
एफ १२९- वेतन) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ मार्च, २०२१. 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 

२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.२१.०४.२०२०, दि.८.०५.२०२०, दि.५.०६.२०२०, 
दि.६.०७.२०२०, दि.१०.०८.२०२०, दि.९.०९.२०२० व दि.७.१०.२०२०, दि.५.११.२०२०, दि.११.११.२०२०, 
दि.२८.१२.२०२० व दि.२९.०१.२०२१. 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१५.०३.२०२१. 

४) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.संकीर्ण-२०२०/ प्र.क्र.१४९/ का-११. 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन वित्त विभागाच्या 
दि.१६.०४.२०२० च्या परिपत्रकान्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरणाची कार्यप्रणाली 
ठरवून देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वेळोवेळी 
उपलब्ध करून दिल्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
कार्यक्रम खर्चातील " मागासवर्गीयांचे कल्याण" या उपशीर्षाखालील स्वंयसेवी संस्थांना आश्रमशाळा व 
मुलोद्योगोत्तर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी सहायक अनुदान या योजनेच्या २२२५ एफ१२९ खालील ३६- 
सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाळीलळ सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मुळ अर्थसंकल्पित 
रू.८५०००.०० लक्ष तरतूदीच्या १०० टक्के मर्यादेतील निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
योजनेंतर्गत वेतनाकरीता वाढीव निधी रू.५०००.०० लाख मागणीबाबत संदर्भाधीन क्र. ४ येथील नस्तीवरील 
प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दीष्टाखाळील बचतीमधून पुनर्वितरणाद्वारे ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरीता निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-५ मधील “ मागासवर्गीयांचे कल्याण” या 
उपविकास शीर्षाखालील स्वयंसेवी संस्‌ंथाना आश्रमशाळा व मुलोद्योगोत्तर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी 
सहायक अनुदान (अनुदानित आश्रमशाळा ) या योजनेकरीता ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या 
उद्दीष्टाकरीता पुढीलप्रमाणे रू.५०००.०० लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. (रू.लाखात) 


योजनेचे नांव व लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पित तरतूद | यापुर्वी वितरीत | सदर शा.नि. द्वारे 
वितरीत 


€4000,00 €4000,00 ५०००.०० 


स्वयंसेवी संस्‌ंथाना आश्रमशाळा व मुलोद्योगोत्तर 
आश्रमशाळा चालविण्यासाठी सहायक अनुदान (अनुदानित 
आश्रमशाळा) २२२५ एफ १२९, ३६-सहा.अनुदाने (वेतन) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


२. वरीलप्रमाणे एकूण रू.५०००.०० लाख (अक्षरी रूपये पन्नास कोटी फक्त ) इतका निधी नियंत्रक 
अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांना वितरीत करण्यास व खर्च 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत 
निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च 
करावा. 

४. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी उपलब्ध तरतुदी त्यांच्या अधिपत्याखाळील आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि अनौ.सं.क्र.२८४/व्यय-१४, दि.१९.०३.२०२१ अन्वये 
दर्शविलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


G. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२३१८२६४२७२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 


Ra V | n d fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Tribal Development Department, 
. talCode=400032, st=Maharashtra, 
Digambarro 254.20-1053691 3910214532931८5289त8८4 
897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
=Ravindra Di b: Aut 
Aute Soe तली यी 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. उपसंचालक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती(सर्व). 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


